सफाई कर्मचा-यांच्या वारसा हक्कांबाबत 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने निर्गमित 
केलेली  परिपत्रके/ स्थायी आदेशा 
महानगरपालिकांमधीलळ सफाई कर्मचा-यांच्या 
वारसा हक्क प्रकरणांमध्ये लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : लापास-२०१९/प्र.क्र.६३/नवि-६ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : १० फेब्रुवारी, २०२०. 

प्रस्तावना : 

सफाई कर्मचा-यांना वारसा हक्काने नियुक्‍ती देण्याबाबत सामाजिक न्याय विभागाकडून 
दिनांक २१/१०/२०११ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये धोरण निश्चित करण्यात आले असून, 
त्यात त्याच विभागाकडून वेळोवेळी बदल केले जातात. त्या विभागाच्या दिनांक २१/१०/२०११ 
च्या शासन परिपत्रकापूर्वी, या अनुषंगाने नगर विकास विभागामार्फत व नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालय यांचेकडून वेळोवेळी शासन निर्णय/परिपत्रक/स्थायी आदेश निर्गमित करण्यात 
आले आहेत. त्यातील नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने निर्गमित केलेली परिपत्रके/स्थायी 
आदेश केवळ राज्यातील नगरपरिषदां/नगरपंचायती यांना लागू आहेत. सामाजिक न्याय 
विभागाने वरील दिनांक २१/१०/२०११ रोजीचे परिपत्रक निर्गमित करताना नगर विकास 
विभागाने/ संचालनालयाने निर्गमित केलेल्या आधीच्या परिपत्रकातील तरतूदी बाधीत केलेल्या 
नाहीत. सदरची परिपत्रके/स्थायी आदेश महानगरपालिकांना लागू राहतील किंवा कसे याबाबत 
शासनाकडे विचारणा होत आहे. 

राज्यातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसा हक्कांबाबत राज्यातील सर्व विभागाच्या 
अधिपत्याखालील सफाई कर्मचाऱ्यांबाबत नियम व धोरणे सारखीच आहेत व एकवाक्यतेच्या 
दृष्टीने तशी असणे आवश्‍यकही आहे. सबब, नगरपरिषदा/नगरपंचायतीमधीळ सफाई कर्मचा- 
यांचे व महानगरपालिकेमधीलळ सफाई कर्मचा-यांचे वारसा हक्क नियुक्‍ती प्रकरणात 
एकवाक्यता राहण्याच्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे निदेश देण्यात येत आहेत:- 
शासन परिपत्रक: 

राज्यातील महानगरपालिकांमधील सफाई कर्मचा-यांच्या वारसा हक्क नियुक्ती 
प्रकरणांमध्ये नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने निर्गमित केलेल्या दिनांक २३/०३/२००६ 
रोजीच्या परिपत्रकासह आतापर्यंत वेळोवेळी निर्गमित केलेली परिपत्रके/स्थायी आदेश हे 
महानगरपालिकांमधील वारसा हक्क नियुक्ती प्रकरणात देखील लागू राहतील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः लापास-२०१९/प्र.क्र.६३/नवि-६ 


०२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥६॥१५9॥॥॥१.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००२११११२७२०२२२५ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SATISH J MOGHE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c065ad8ea1 1d83b1 2ceafb3840d637aa784932b1cae9568b618 


c844e3cfSaed6, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=e7fde1 eb36d7f61 4ec7f3b9970fa793e6b745bca70b672c 


62d914f3466a1 1b44, ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=SATISH J MOGHE 


Date: 2020.02.11 11:29:27 +05'30' 


( adiat मोघे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
(१ सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त. 
(२) नगर विकास विभागातील सर्व अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी 
(३) निवडनस्ती (नवि-६) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


